मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल मूळ अर्जांच्या अनुषंगाने बदली आदेशात 
अंशतः सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शासन Sa क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.०७ (आदेश क्र. १ ते ६/पदुम-१, दि.०४.०७.२०१९ 

पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकारी यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.०४.०७.२०१९ च्या शासन 
आदेशाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज दाखल केलेले असून मा. न्यायाधिकरणाने 
सदर अर्जाबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशित केलेले आहे. आता मा. न्यायाधिकरणात मूळ अर्ज दाखल 
केलेल्या अर्जदारांनी शासनाकडे दि.०४.०७.२०१९ च्या आदेशामध्ये अंशात: बदल करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने सुधारित पदस्थापनेबाबत संबधित अधिका-यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनाचा शासन स्तरावर 
विचार करण्यात आला असून विचारांती महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य 
पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार पशुसंवर्धन विभागातील wae विकास अधिकारी, गट-अ 
या संवर्गातील अधिका-यांच्या खालील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमुद ठिकाणी 
त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. अधिका-यांचे नाव, दि.०४.०७.२०१९ च्या मा. अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 

क्र. कार्यरत पदस्थापना । आदेशान्वये बदली झालेले | न्यायाधिकरणात पदस्थापनेचे ठिकाण 

ठिकाण दाखल मूळ अर्ज 
क्र. 

fa २ ३ a ” | 4 

q डा.श्रीकांत ज्ञानदेव Yt । पविअ, पवेद श्रेणी १ ६२२/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१, सांगोळा, 
पविअ (विस्तार) सांगोला, | गारगोटी, ता.भुदरगड, ता.सांगोला, जि.सोलापूर या 
जि.सोलापूर जि.कोल्हापूर (रिक्त रिक्‍त पदावर 

पदावर) 

२ डॉ.बबन जगनराव पविअ, पवैद श्रेणी-१, ६२८/२०१९ पविअ, पश्ञुवधगृह खडकी, पुणे 
तेजनकर, waa, पवैद | कडगाव, ता.भुदरगड, अंतर्गत जिल्हा पशुसंवर्धन 
श्रेैणी-१ लोणी काळभोर । जि.कोल्हापूर (Rea उपायुक्त कार्यालय जि. पुणे, 
ता.हवेली जि.पुणे पदावर) खडकी. 

या रिक्‍त पदावर 

३ डॉ.दिपाली दत्तात्रय पविआ(विस्तार), पं.स.जत, | ६२९/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१, gaat, 
क्षीरसागर पविअ, जि.सांगळी(रिक्‍्त पदावर) ता.दौंड, जि.पुणे 
पवैद.श्रेणी १ कुरकुंभ या रिक्‍त पदावर 
ता.दौंड जि.पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 


अ. अधिका-यांचे नाव, दि.०४.०७.२०१९ च्या मा. अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 

क्र. कार्यरत पदस्थापना । आदेशान्वये बदली झालेले | न्यायाधिकरणात पदस्थापनेचे ठिकाण 

ठिकाण दाखल मूळ अर्ज 
क्र 

fa | २ ३ 1 ४ | 4 

8 | डॉ. ए.पी जाधव, पविअ, पवैद श्रेणी-१, ६३४/२०१९ पविअ(विस्तार), पं.स. दौंड 
पविअ (वि) पंचायत पोलादपूर, ता.पोलादपूर, जि.पुणे या Rea पदावर 
समिती जुन्नर ता.जुन्नर जि.रायगड (रिक्‍त पदावर) 
जि.पुणे 

५ | डॉ.नितिन सुधाकर मगर, | पविअ(विस्तार), ६३९/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ वडेश्वर, 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ गडहिंग्लज, ता. मावळ, जि.पुणे या रिक्‍त 
नवलाख उंब्रे ता.मावळ | ता.गडहिंग्लज, पदावर 
जि.पुणे. जि.कोल्हापूर(रिक्‍्त 

पदावर) 

६ | डा.ललिता बाबासाहेब पविअ, पवैद.सराटी ६४०/२०१९ पविअ, मध्यवर्ती अंडी उबवणी 
गावडे ता.इंदापूर जि.पुणे केंद्र (प्रशिक्षण) खडकी, जि. पुणे 
पविअ,(वि) पंचायत समिती | Sarat हरि गायकवाड या रिक्‍त पदावर 
हवेली जि.पुणे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 

७ | डॉ.स्नेहा अ. काळे पविअ, पवैद श्रेणी-१ ६४१/२०१९ पविअ, (नियोजन व अंदाज), 
पविअ, रोअवि, लाळ वडगाव काशिंदे, पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालय, 
खुरकुत विभाग, पुणे ता.आंबेगाव, जि.पुणे औंध, पुणे या रिक्‍त पदावर 

(डॉ.गजानन रामचंद्र हांडे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 

८ | डॉ. दिपक राजाराम पवार | पविअ, पवैद श्रेणी-१, ६४२/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ वाणेवाडी, 
पविअ, प.वै.द श्रेणी-१ । कसबा वाळवे, ता.बारामती, जि.पुणे या रिक्‍त 
निंबुत ता. बारामती ता.राधानगरी पदावर 
जि.पुणे जि.कोल्हापूर (रिक्‍त 

पदावर) 
९ | ST. पी.आर. Bre पविअ, पवैद श्रेणी-१, || ६४४/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ वडगाव 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ म्हसवड, ता.माण, काशिंबे, ता. आंबेगाव, जि.पुणे 
काठापूर ता.आंबेगांव । जि.सातारा या रिक्‍त पदावर 
जि.पुणे 

१० | डॉ. एन.पी.पुरी, पविअ, पवैद श्रेणी-१, । ६४५/२०१९  । पविअ, पवैद श्रेणी-१ काठापूर 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ दुधनी, ता.अक्कळलकोट, बुद्रुक, ता. आंबेगाव, जि.पुणे या 
पिंपळगांव ता.आंबेगाव | जि. सोलापूर रिक्‍त पदावर 
जि.पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 


अ. अधिका-यांचे नाव, दि.०४.०७.२०१९ च्या मा. अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 
क्र. कार्यरत पदस्थापना । आदेशान्वये बदली झालेले | न्यायाधिकरणात पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण दाखल मूळ अर्ज 
क्र. 
fa | २ ३ 1 ४ | 4 
११ | ST. एस.आर. फिरके पविअ, पवैद श्रेणी १ ६४६/२०१९ पविअ, pape रोग निदान 
पविअ, पशुसंवर्धन वेल्हा ता.जुन्नर जि.पुणे प्रयोगशाळा, रोग अन्वेषन 
आयुक्तालय, पुणे विभाग विभाग, औध,पुणे या 
रिक्‍त पदावर 
१२ | डॉ. ए.पी.ओतारी पविअ, पवैद श्रेणी-१ ६४७/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ उंब्रज नं.१, 
पविअ, पवैद श्रेणी-१ । मांगले, ता.शिराळा, ता. जुन्नर, जि.पुणे या रिक्‍त 
,रांजणी, ता.शिरुर, जि.सांगली पदावर 
जि.पुणे 
१३ | डॉ. अशोक कु. धिदळे | पविअ (विस्तार), ६४८/२०१९ पंचायत समिती (विस्तार) अकोले 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ पं.स.मोखाडा, जि. अहमदनगर या रिक्‍त पदावर 
fear ता.जुन्नर जि.पुणे | ता.मोखाडा, जि.पालघर 
१४ | डा. के.डी. धायजे पविअ, पवैद श्रेणी-१, । ६५०/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ वाडा, ता. 
पविअ, जिल्हा करजगी, खेड, जि.पुणे या रिक्‍त पदावर 
पशुसंवर्धन उपायुक्‍त ता.अक्कलकोट, 
खडकी पुणे अंतर्गत जि.सोलापूर 
पशुवध गृह खडकी पुणे 
-03 
१५ | SI. ए.के. दाते पविअ, पवैद श्रे.१ ६५१/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ रायता, ता. 
पविअ, पवैद श्रेणी-१ पिंपळगाव (मोर) ता. कल्याण, जि.ठाणे या रिक्‍त 
खेड ता. इगतपुरी, इगतपुरी जि.नाशिक पदावर 
नाशिक 
१६ | डा.आर.पी. काळे पविअ, पवैद श्रेणी-१, । ६५२/२०१९ 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ | घोटवडे, ता.राधानगरी, a oe 
केवाडी ता.जुन्नर जि.पुणे | जि.कोल्हापूर तर, वगणी या वत दावर 
qo | डॉ.अनिता रणसिंग पाटील | पविअ पवैद श्रेणी-१ ६५३/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ 
पविअ, फिरता तळवाडे ता. मालेगाव, पिंपळगाव(मोर), ता. इगतपुरी, 
पशुवैद्यकिय दवाखाना, । जि.नाशिक (डॉ.अपेक्षा जि.नाशिक या रिक्‍त पदावर 
शहापुर, जि.ठाणे अविनाश सुर्यवंशी यांच्या 
बदलीने Rad होणाऱ्या 
पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 


अ. अधिका-यांचे नाव, दि.०४.०७.२०१९ च्या मा. अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 
क्र. कार्यरत पदस्थापना । आदेशान्वये बदली झालेले | न्यायाधिकरणात पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण दाखल मूळ अर्ज 
क्र 
fae | २ ३ 1 ४| षु 
१८ डॉ. एस.पी. लोंढे पविअ (विस्तार),पं.स. । ६५५/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ रांजणी, 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ शाहुवाडी, ता. शाहुवाडी ता. आंबेगाव, जि.पुणे या रिक्‍त 
खोडद ता.जुन्नर जि.पुणे । जि.कोल्हापूर meld 

१९ | डॉ. बी.डी. धुमाळ पविअ, पवैद श्रेणी-१, । ६५६/२०१९ पवैद श्रेणी-१, वेल्हे, ता.वेल्हे, 
पविअ, पवैद.श्रेणी१  । राशीवडे, ता.राधानगरी, जि.पुणे या रिक्‍त पदावर 
खानापूर ता.हवेली जि.कोल्हापूर 
जि.पुणे 

२० | डॉ. डी.पी. औताडे पविअ, पवैद, मलीर्ग, ६५७/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ न्हावरा, ता. 
पविअ, पवैद.श्रेणी१  । ता.आजरा, शिरूर, जि.पुणे या रिक्‍त पदावर 
उब्रंज ता.जुन्नर जि.पुणे | जि.कोल्हापूर 

२१ । डॉ.श्रीमती पविअ, पवैद श्रेणी-१, ६३८/२०१९ पविअ, जिपसचि, नाशिक, 
व्ही.के.थोरात, देवळा, ता.देवळा, जि. नाशिक 
पविअ, पवैद श्रे.१ जि.नाशिक 
ओझरखेड ता. 
त्रंबकेश्वर जि.नाशिक 

२२ | डॉ.श्रीमती अर्चना पविअ, मल्हारपेठ, ता. | ६७०/२०१९ 
बाजीराव जगताप, पाटण, जि.सातारा पविअ, पवैद श्रेणी-१ खानापूर, 
पविअ, प. सं. विस्तार, ता. हवेली, जि.पुणे या रिक्‍त 
खंडाळा जि.सातारा. पदावर 

२३ | डा. योगेडा सं. मेहेर, पविअ, पवैद श्रे.१ ६७३/२०१९ पविअ, तपासनी नाका, वणी, 
पविअ, पवैद श्रे.१ पेठ, | नामपूर, ता. बागलान, ता. दिंडोरी, नाशिक 
ता. पेठ, जि.नाशिक जि.नाशिक 

२४ | डॉ.शुभा विनोदराव पविअ, पवैद श्रेणी-१, | ६७९/२०१९ पविअ, भांडारा विभाग, 
देशमुख, खानापूर, ता.हवेली, पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती 
पविअ, जि.प.उ.आ, जि.पुणे (वैद्यकीय संस्था, औंध पुणे या रिक्‍त पदावर 
अंतर्गत पश्ञुवधगृह, कारणास्तव रिक्‍त पदावर 
कोंढवा, जि.पुणे विनंती नुसार) 

२५ | डॉ प्रशांत सोमनाथ पविअ, ude श्रेणी १ ZS | ७१२/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ 
सोनटक्के ता. शिराळा जि. सांगली या नारायणगाव, जि.पुणे (डॉ. 
पविअ, प.वै.द. श्रेणी-१ | रिक्‍त पदावर कुमकर यांचे पदोन्नतीने रिक्‍त 
शिवरे, ता.भोर, जि.पुणे झालेल्या पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 


अ. अधिका-यांचे नाव, दि.०४.०७.२०१९ च्या मा. अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 

क्र. कार्यरत पदस्थापना । आदेशान्वये बदली झालेले | न्यायाधिकरणात पदस्थापनेचे ठिकाण 

ठिकाण दाखल मूळ अर्ज 
क्र. 

fa | २ ३ 1 ४ | 4 

२६ | डॉ. किशोरकुमार पविआ(वि), पं.स.माण, | ७१३/२०१९ पविअ, 
तात्यासाहेब मुळे ता.माण, जि.सातारा(रिक्‍्त पवैद श्रेणी-१ लोणंद, जि.सातारा 
प.वि.अ., पवैद.पारगाव, | पदावर) या रिक्‍त पदावर 
ता.खंडाळा, जि.सातारा 

२७ | डॉ.परश्ुराम चिन्नप्पा पविअ, पवैद श्रेणी-१, | ७१४/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ कानगाव, 
मुत्योपोड पविअ, पवैद, । सममडी, ता.जत, ता. दौंड, जि.पुणे या रिक्त 
बोरिवेल, ता.बारामती, जि.सांगली (रिक्‍त पदावर पदावर 
जि.पुणे 

२८ | डॉ.शांतीलाल कल्याण पविअ, पवैद श्रेणी-१, | ७१५/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ बोरिबेल, 
आटोळे पविअ, पवैद.श्रेणी । सोन्याळ, ता.जत, ता. दौंड, जि.पुणे या Rea 
१ खडकी ता.दौंड जि.पुणे । जि.सांगली (रिक्‍त पदावर) पदावर 

२९ | डा.शामराव नारायणराव । पविअ, पवैद श्रेणी-१, | ७१६/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ वाठार 
कदम पविअ, पवैद श्रेणी । बहुले, ता.पाटण, स्टेशन, ता. कोरेगाव, 
१ खटाव ता.खटाव, जि.सातारा (रिक्‍त पदावर) जि.सातारा या रिक्‍त पदावर 
जि.सातारा 

३० | डॉ.रोहिणी सुशिल पविअ, पवैद श्रेणी-१ शिहु | ६८४/२०१९ पविअ, पंचायत समिती (विस्तार) 
गायकवाड, पेण, जि.रायगड (डॉ. खालापूर, ता. खालापूर, 
पविअ, जिकुरेकेद्र पेण, राजेंद्र, अशोक भोसले जि.रायगड या रिक्‍त पदावर 
जि.रायगड यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) 

३१ । डॉ.दत्तात्रय तुकाराम पविअ, पवैद श्रेणी-१, | ७२५/२०१९ पविअ, पवैद श्रेणी-१ लाटे, ता. 
शिंदे, गगनबावडा, बारामती, जि. पुणे 
पविअ, पवैद.श्रेणी १ ता.गगनबावडा, 
सांगवी ता.बारामती जि.कोल्हापूर (रिक्‍त 
जि.पुणे पदावर) 

३२ | डॉ.शिवकुमार मनोहर । पविअ, पवैद श्रेणी-१, | ७०३/२०१९ पविअ तालपसचि, निलंगा, ता. 
पाटील भूदरगड, जि.कोल्हापूर निलंगा, जि. लातूर या रिक्‍त 
पविअ ,पवैद ,वेल्हा पुढार 
ता.जुन्नर जि.पुणे 


2. 


वरील अर्जदारांव्यतिरिक्‍त डॉ.बाळासाहेब पं. गोडसे, पशुधन विकास अधिकारी,पवैद श्रेणी-१, पाईट, ता. 
खेड, जि. पुणे (मूळ अर्ज क्र. ६८३/२०१९) व डॉ.राजेश सिताराम भुरे, प्ुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, 


चाकण, ता. खेड, जि. पुणे (मूळ अर्ज क्र. ६८२/२०१९) यांनी सध्याच्या पदावर १ वर्ष मुदतवाढ मागितली असून, 


सदर मुदतवाढीला मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१४/पदुम-१ 


2: 


वरील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना 


कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. आयुक्‍त Wea यांना कळविण्यात येते की, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास 


त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. तसेच रुजू अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर 
करावा. 


8. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८१३१७२११७२६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पदुम )यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 
. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


१४. 
१५. 
१६. 


. सर्व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, . 
. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ,पुणे. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग ,पुणे 


. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद , 

. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र) लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा ,(मुंबई/नागपूर. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


अधिदान व लेखा अधिकारी बांद्रा पुर्व मुंबई. 
संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 
कार्यासन पदुम-१ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


